उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 
शासकीय महाविद्यालये/ संस्थेमधील डॉ.मंजूषा 
कुलकर्णी, सहाय्यक प्राध्यापक (संस्कृत) यांच्या 
पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः प्रतिनि-२०१८/प्र.क्र. २५३/मशि-१ 
मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २९ ऑक्टोबर, २०२१. 


आदेडा 


महिला व बाल विकास विभाग, शासन आदेशा दि. ३१.१०.२०१८ अन्वये डॉ.मंजूषा 
कुलकर्णी, सहाय्यक प्राध्यापक, शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती यांची महाराष्ट्र 
राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, मुंबई येथील“प्रशासकीय अधिकारी” पदावर प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्‍ती करण्यात आली होती. महिला व बाल विकास विभाग, शासन आदेशा दि. ०२.०७.२०२० 
व दि. १५.०६.२०२१ अन्वये डॉ.मंजूषा कुलकर्णी यांच्या प्रतिनियुक्‍्तीस मुदतवाढ देण्यात आली 
होती. महिला व बाल विकास विभाग, शासन आदेश दि. 20.08.2029 अन्वये डॉ.मंजूषा 
कुलकर्णी, सहाय्यक प्राध्यापक यांना महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, मुंबई 
येथील*“प्रशासकीय अधिकारी” पदावरून कार्यमुक्त केले असून त्यांच्या सेवा या विभागाकडे 
प्रत्यार्पित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार डॉ.मंजूषा कुलकर्णी, सहाय्यक प्राध्यापक यांची 
पदस्थापना सहाय्यक प्राध्यापक (संस्कृत), वसंतराव नाईक शासकीय कला व समाजविज्ञान 
संस्था, नागपूर येथील रिक्‍तपदी करण्यात येत आहे. 


२. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. त्यांना शासन नियमानुसार पदग्रहण अवधी, 
प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहील. 


३. संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे बदली 
झालेले सहाय्यक प्राध्यापक विहित कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रूजू होतील, 
याची खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


छ. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या  ७/५/४/.॥89॥8/990[॥8.90५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११०२९१५२२१४३४०८ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
DATTATRAYA 


(द.रा.कहार) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 


शासन आदेशा क्रमांकः प्रतिनि-२०१८/प्र.क्र. २५३/मशि-१ 


विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, अमरावती व नागपूर. 
. प्राचार्य, शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती. 

४. संचालक, वसंतराव नाईक शासकीय कला व समाजविज्ञान संस्था, नागपूर. 

५. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - २, नागपूर. 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती व नागपूर 

७. डॉ.मंजूषा कुलकर्णी, सहाय्यक प्राध्यापक (संचालक, वसंतराव नाईक शासकीय कला व 
समाजविज्ञान संस्था, नागपूर यांचेमार्फत) 

८. निवड नस्ती (म.शि. 9). 


प्रत :- 
१. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


